Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ५० ]] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १३, किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर 


विभागीय 


पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
नाही. 


पृष्ठे 
१-३१ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-१३ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १०८० . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भूसं - अका- प्रस्तु- १-७१-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट -कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MISC -11 
2014- C.R.77- A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदई अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( झ, अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


ना .- एक-१ ( १८६२) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी, 
अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे याचा “ उक्त भूमि ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची-दोनमध्ये केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) याबाबत 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम १ नुसार सार्वजनिक कामाचे 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद 

केलेला आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण 

नमूद 

केलेले आहे. ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे .). 


त्याअर्थी, आता, सदहूं कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदहूं भूमि कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा अशा 
जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधूिसचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी 
नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका -याकडून भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा , असे घोषित करण्यात येते की , सदहूं भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल) चे नियम १० उपनियम ( ३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदई कायद्याचे कलम ३, पोट - कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू.सं.प्र.क्र . २५-६५-२०१८-२०१९ , गांव :- गडमौशी, ता .सिंदेवाही , जि . चंद्रपूर . 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण 

संपादनाखालील 
क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 

हे . आर 


१ 


१२१ 


० ५६ 


० ०३ 


२ 


११८ 


०६१ 


० ३७ 


३ 


१२६ 


०६० 


०६० 


एकूण 


१७७ 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


३ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पांचे नाव 


घोडाझरी कालवे विभाग नागभिड. 


प्रकल्पाचे कामाचा तपशील 


मौजा- गडमौशी तह. सिंदेवाही येथे गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत घोडाझरी शाखा कालवा कि . मी . 
४५ ते ५० च्या खातेदारांच्या जमीन संपादित क्षेत्राचा प्रस्ताव . 
गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत घोडाझरी शाखा कालवा कि . मी . ४५ ते ५० चा लाभ सार्वजनिक 
पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार आहे . 


सामाजिक फायदे 


अनुसूची-तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वनविभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 

नेयुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम 

निरंक 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमुर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १०८१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भुसं - अका-प्रस्तु - १-७६-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC -11 
2014-CR,77 - A -2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायदयाच्या कलम ३ मधिल पोट- कलम ( झ. अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची- एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढेत्याचा “ उक्त भूमि ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची- दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा उल्लेख करण्यात 
येईल .) याबाबत जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( १) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायदयानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे.). 

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमि कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा अशा 
जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारीने अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी 
नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळेतिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -यांद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा , असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमि संपादन कायद्याचेकलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अन्वयेजिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


७/१२ प्रमाणे 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २९- ६५-२०१८-२०१९, गाव कारगाटा , तालुका सिंदेवाही, जिल्हा चंद्रपूर 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट क्रमांक 

एकूण 

संपादनाखालील 
क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . 


हे . आर 


आर 


१ 


२७ 


२८८ 


१८० 


एकूण .. 


२८८ 


१८० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पांचे नाव 


घोडाझरी कालवे विभाग नागभिड . 


प्रकल्पाचे कामाचा तपशील 


मौजा कारगाटा तह. सिंदेवाही येथे गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत घोडाझरी शाखा कालवा कि . मी . 
४५ ते ५० च्या कामाकरीता खातेदारांच्या जमीन संपादित क्षेत्राचा प्रस्ताव . 


सामाजिक फायदे 


गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत घोडाझरी शाखा कालवा कि . मी . ४५ ते ५० चा लाभ सार्वजनिक 
पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) :- भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वनविभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे. 


.. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम 

निरंक 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमुर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १०८२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भूसं - अका - प्रस्तु- १-८०-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC-11 
2014 -CR,77 - A- 2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायदयाच्या कलम ३ मधिल पोट- कलम ( झ . अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमि " असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची- दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात 
येईल .) याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट-कलम (१) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादीत करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -तीनमध्ये नमूद केले आहे 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायदयानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद 

केलेला आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे .) 


ना .-एक -२ ( १८६२) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमि कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -यांद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा, असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम ” 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट -कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८-६५-२०१८-२०१९ , गाव अंतरगांव , तालुका सिंदेवाही, जिल्हा चंद्रपूर 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 

७/१२ प्रमाणे एकूण 

संपादनाखालील 
क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१ 


६१ ९ 


0 


० २४ 


२ 


६२० 


० ४२ 


० १२ 


३ 


६२४ 


० २७ 


० १८ 


४ 


६२५ 


०२२ 


० १० 


६५२ 


० ८२ 


००९ 


६ 


६५५ 


०३६ 


७ 


६५४ 


०३५ 


००१ 


८ 


६५१ 


० ८२ 


० ०८ 


९ 


६५० 


१४९ 


००७ 


१० 


६४ ९ 


० ९ ४ 


० ११ 


११ 


६४८ 


० ९ १ 


००१ 


१२ 


२६ 


१८५ 


० ५० 


१३ 


३० 


१५५ 


० २५ 


१४ 


२८ 


० ४० 


० १४ 


१५ 


७१३ 


१५५ 


० १७ 


१६ 


१७ 


१३४ 


० १४ 


१७ 


७१४ 


०६१ 


० ० ९ 


१८ 


३१ 


०६० 


o oli 


१ ९ 


३२ 


१०० 


० १५ 


एकूण 


१५ ९ ० 


२५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


७ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पांचे नाव 


घोडाझरी कालवे विभाग , नागभिड . 


प्रकल्पाचे कामाचा तपशील 


मौजा अंतरगांव तह . सिंदेवाही येथे गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत घोडाझरी , उपशाखा कालवा १ सा . 
क्र . १ ९९ ०० मी . वरून उर्गमीत नवरगांव वितरीका कालव्याचे कामाकरीता खातेदारांच्या जमिन 
संपादित क्षेत्राचा प्रस्ताव . 


सामाजिक फायदे 


गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत घोडाझरी, उपशाखा कालवा १ सा . क्र . १ ९९ ०० मी . वरून उर्गमीत 
नवरगांव वितरीका लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार आहे . 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वनविभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू 
करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम 

निरंक 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखाड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमुर यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १०८३ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक भुसं - अका- प्रस्तु- १-८४-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC -11 
2014-CR, 77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करताना सदरहू कायदयाच्या कलम ३ मधिल पोट- कलम ( झ . अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमि ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची- दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात 
येईल .) याबाबत जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट - कलम (१ ) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायदयानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करताना सामजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद 

केलेला आहे. 
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ , पोट -कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती 
देणे आवश्यक आहे .). 

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाहीकिंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु, जिल्हाधिका -याने अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्याविशेष परिस्थितीमध्ये या पोट -कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळेतिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -यांद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा , असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचेकलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अन्वयेजिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० , उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २७-६५-२०१८-२०१९ , गांव धुमनखेडा, तालुका सिंदेवाही, जिल्हा चंद्रपूर . 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण संपादनाखालील 

क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . 


हे . आर 


आर 


१ 


६३ 


० ५० 


२ 


६५ 


०५९ 


०३२ 


३ 


९९ 


० ७२ 


०३४ 


४ 


१०६/१ 


० ४३ 


०३८ 


५ 


१०६/२ 


० ४३ 


६ 


१०७/१ 


०३४ 


७ 


१०७/२ 


० २६ 


० ४५ 


८ 


१०७/३ 


० ०८ 


९ 


१३३ 


०४८ 


००१ 


१० 


१२८/१ 


०६६ 


० २५ 


११ 


१३२ 


०६१ 


० ०४ 


एकूण 


५१० 


१८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


९ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पांचे नाव 


घोडाझरी कालवे विभाग , नागभिड . 


प्रकल्पाचे कामाचा तपशील 


मौजा धुमनखेडा, तह.सिंदेवाही येथे गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत घोडाझरी, शाखा कालवा १ , 
सा . क्र . १ ९९०० मी . वरून उगमीत नवरगांव वितरीका कालव्याचे कामाकरीता खातेदारांच्या 
जमीन संपादित क्षेत्राचा प्रस्ताव . 


सामाजाला मिळणारे लाभ 


गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत घोडाझरी , शाखा कालवा १, सा . क्र . १ ९९ ०० मी . वरून उगमीत 
नवरगांव वितरीका लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार आहे . 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) :- भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे. 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम 

निरंक 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमुर यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १०८४ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भुसं - अका- प्रस्तु -१-८७-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट -कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MISC- 11 
2014-CR,77- A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायदयाच्या कलम ३ मधिल पोट -कलम ( झ. अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमि " असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . (यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात 
येईल .) याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट -कलम (१) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे . असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. 


ना .-एक-३ ( १८६२). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, सदरहु भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायदयानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. ( प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्यास, अनुसूची-पाचमध्ये माहिती 
देणे आवश्यक आहे .) 

त्याअर्थी, आता, सदरहु कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिका-याने अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्याविशेष परिस्थितीमध्ये या पोट -कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिचीजिल्हाधिका - यांद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा, असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचेकलम ३, पोट - कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६-६५-२०१८-२०१९ , गांव देलनवाडी, तालुका सिंदेवाही, जिल्हा चंद्रपूर. 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण 

संपादनाखालील 
क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


०४३ 


० ०५ 


३११ 
३१० 
३०३ 


० ८० 


२ 
३ 


००१ 


० २२ 


० ९ ४ 
० २० 


४ 


० ०५ 


३०२ 
२ ९ ८ 
२ ९ ७ 


५ 
६ 


० १७ 


१५४ 
२३३ 
१३० 


००३ 
० ६८ 


७ 


८ 


२८२ 


० ०८ 


९ 


०७४ 


००७ 


१० 


० ५४ 


० २० 


११ 


०४१ 


० १ ९ 


१२ 


० ४८ 


० ११ 


१३ 


० ८३ 


० १० 


१४ 


२८८ 
२७६ 
१२५ 
१४५ 
१३५ 
१६३ 
१६५ 
१६४ 
१२७/१ 
१२७/२ 
१२७/३ 
६२ 
२८४ 
२८५ 
१४७ 


०७२ 


०४२ 


१५ 
१६ 


० ४० 


० २१ 


१७ 


० ६० 
११२ 


१८ 


००१ 


१ ९ 


० १७ 


००१ 


२० 


० ०३ 


०१६ 
० १४ 


२१ 


००१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


११ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची-एक - चालू 

( ३ ) 
हे . 


( ४ ) 


आर 


हे . आर 


२२ 


१३१ 


२३ 


१४० 


० ९ ७ 
० ५० 
०३० 
१३८ 


0 ०६ 
० १३ 
० २५ 


२४ 
२५ 


१३४ 
२ ९ ० 


०२ 


एकूण 


२० ३२ 


३११ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पांचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


घोडाझरी कालवे विभाग , नागभिड . 
मौजा देलनवाडी तह.सिंदेवाही येथे गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत घोडाझरी, उपशाखा कालवा १ 
सा . क्र . १९९०० मी . वरून उगमीत नवरगांव वितरीका कालव्याचे कामाकरीता खातेदारांच्या 
जमिन संपादित क्षेत्राचा प्रस्ताव . 
गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत घोडाझरी , उपशाखा कालवा १ सा . क्र . १ ९९ ०० मी . वरून उगमीत 
नवरगांव वितरीका कालव्याचे लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार 
आहे. 


सामाजिक फायदे 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिल्याप्रमाणे) :- भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वनविभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम 

निरंक 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखाड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमुर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


चिमूर : 
दिनांक ०५ डिसेंबर २०१८ . 


भैयासाहेब रा . बेहेरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


३३ 


बुधवार , डिसेंबर ५, २०१८/ अग्रहायण १४ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १२१ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


वाचा 


: 


( १ ) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र . विकाअ-१११५// प्र.क्र . ८८/५, दिनांक ३१-१२-२०१५ . 


( २) अवर सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . विकाअ- १११८-८८ / प्र.क्र . ५२/५, दिनांक मे , २०१८ . 

नियुक्ती आदेश 


क्रमांक एमएजी- कार्या-८ - टे - ३- सांले ९०४-२०१८ . - 

उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , कुणाल खेमनार, जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर खालील अनुसूचीमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण १८ व्यक्तींना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे. 

सदर नियुक्ती हा आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील , तसेच राज्यशासनास , 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी , केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार 
राहील . ही मुदत संपताच किंवा त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास , विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस 
ठाणे/ हसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी प्राथमिक जबाबदारी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी 
अधिका- यांची राहील . 


( १) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 

साक्षांकनाचे काम :- साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मुळ दस्तऐवजांचेसाक्षांकन , 
पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मुळ कागद पत्रे पाहूनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरी खाली 
स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकण करावे. तसेच 

मूळ 

कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर साक्षांकन केल्यास साक्षांकन 
करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 

उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विषेष कार्यकारी अधिका- यांना नसतील 


ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिका- यांनी उपस्थित राहू नये . 
( २) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका -यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध करून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


१३ 


देण्यात येईल . तसेच साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी . ज्यावेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी 
पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 

( ३) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामाबाबत 
कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

( ४ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैद्यता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 
कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 

( ५) खालील दर्शविलेल्या अनुसूचिप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय एकूण १८ व्यक्तींचीविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

अनुसूची 


तालुका सिंदेवाही 


अ.क्र . 


प्रस्तावित व्यक्तींचे नाव 


पत्ता 


नोंदणी क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


श्री . सोमेश्वर गोविंदाजी पाकवार 


२ 


३ 


श्री . कैलास गोकुलदास कोठेवार 
श्री . प्रदिप राजेश्वर बाळबुद्धे 
श्री . वासुदेव कवडू गायकवाड 
श्री . सुरेश रंगराव नागदेवते 


४ 


५ 


६ 


श्री . बबनराव रामचंद्र बोढे 


७ 


८ 


श्री . श्रीहरी माधव उरकुडे 
श्री . विनोद मधुकर पिंपळशेंडे 
श्री . श्रीनिवास अच्छय्या इसारप 


मु . 


९ 


( ३ ) 

( ४ ) 
मु . पो . रत्नापुर , ता . सिंदेवाही 

२०१८ /१३/ ९ २१८ ९ ८२३३१८० / ३ ९ 
मु . पो . सरडपार , ता . सिंदेवाही 

२०१८ / १३ / ८०७९९ ८७०३५९ ५ / ४० 
मु . पो . नवरगाव , ता . सिंदेवाही 

२०१८/१३/८४१५५२८२४०१७/४१ 
मु . टेकरी पो . वानेरी , ता . सिंदेवाही २०१८ / १३ / ६८१९९९९ ५३३२१ / ४२ 

मु . पो . लडबोरी , ता .सिंदेवाही २०१८/१३/७८०४८३०७८४७०/४३ 
तालुका चंद्रपूर 
मु . पो . घुग्घूस , ता . जि . 

चंद्रपूर २०१८ / १३ /८३४१९ ७८४१२०० / ४४ 
मु . पो . साखरवाही , ता . जि . चंद्रपूर २०१८/ १३ / ९ २० ९ ०६१२ ९ ८०१/ ४५ 
पो . 

घुग्घूस, ता . जि . चंद्रपूर २०१८ / १३ / ५८२५११३३७९ ८० / ४६ 
रा . रामनगर वार्ड , घुग्घूस , 

२०१८ / १३/ ४१ ९ ८५१ ९ ००१६४ /४७ 
ता . जि . चंद्रपूर 
रा लखमापुर , ता . जि . चंद्रपूर २०१८ / १३/ ७२०५२६२८६६१९ / ४८ 
रा . पिपरी पो . धानोरा , ता . जि . चंद्रपूर २०१८ / १३/ ४२४८६१४४ ९ ०६९/ ४९ 
रा . नागाळा , पो . चिचपल्ली, 

२०१८ / १३/८०२९ ३७९ ७७७१६ / ५० 
ता . जि . चंद्रपूर 
मु . निंबाळा पो . बोर्डा, ता . जि . चंद्रपूर २०१८/१३/४३४८०८३७१२२०/५१ 
मु . पो . नविन मारडा , ता . जि . चंद्रपूर २०१८/१३/५४२०२४६६६१०८/५२ 
रा . ऊर्जानगर , नेरी , वार्ड क्रमांक ६ २०१८/१३/३१७३२०८६०६४५/५३ 
ता . जि . चंद्रपूर 
रा . ऊर्जानगर ( कोंन्डी) , ता . जि . चंद्रपूर २०१८ / १३/ ३०३६१९ ७९ ३३८२/ ५४ 
मु . पो . ताडाळी , ता . जि . चंद्रपूर २०१८/१३/२६१८४७४७४६७८/५५ 


१० 


सौ . शोभाबाई उत्तमजी शेरकुरे 
श्री . गणेश जानबाजी आवारी 


११ 


१२ 


श्री . वरुण दादाजी धोडरे 


१३ 


श्री . प्रदिप वासुदेव कोटरंगे 
श्री . नारायण किसन अडबाले 


१४ 


१५ 


श्री . गजानन लक्ष्मण आवळे 


१६ 


श्री . लक्ष्मण देवराव पांगुळ 
श्री . कुणाल कमलाकर दिवसे 


१७ 


तालुका कोरपना 


१८ 


श्री . नारायण निळकंठराव हिवरकर 


मु . 


पो . कन्हाळगांव , ता . कोरपना 


२०१८ / १३ / २५१६७२६१३९९ ७/ ५६ 


कुणाल खेमनार , 


चंद्रपूर : 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


ना .-एक -४ ( १८६२ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


